राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमां्तगत 
औषधे व औषधी साहित्य खरेदी करण्या 
बाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१२२/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२०. 


संदर्भ- 
१) शासन निर्णय क्र. खरेदी-२०१७/प्र. क्र.२८३/आरोग्य-८, दिनांक २४.१०.२०१७. 
२) शासन निर्णय क्र. प्रशामा-२०१९/ प्र. क्र.१२२/आरोग्य-८, दिनांक १८.९.२०१९. 
3) क्रमांक संआसे/खरेदीकक्ष/सन २०१९-२०/राज्य-अनुदान/औषधे व औषधे साहित्य खरेदीस 
प्रशा.मान्यता/9३८-४१/ 2020, दिनांक ११.२.२०२० 
४)क्र.ससंआसे/कृष्ठवक्षय/कक्ष-औ.भांडार/प्र.मा.खरेदी/ळेखाशिर्ष-२२१०५१७५, दि.१७.३.२०२०. 
प्रस्तावना -: 


शासन निर्णय दिनांक २४.१०.२०१९ अन्वये X-ray films Green Base 92x94 व X-ray 


films Greeen Base 90x92 या बाबी खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्याता देण्यात आली होती. सदर 


बाबींचा पुरवठा जून, २०१९ अखेर झाल्याने सर्व जिल्हयांमध्ये मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलयाने 


शासन निर्णय दिनांक १८.९.२०१९ मधील त्या बाबींऐवजी Plastic Box, Sputum Container व 


Rexine Bag आणि डिजिटल एक्स-रे फिल्म व कॅसेट खरेदीसाठी रुपये २,२७,५१,१९५/- इतक्या 


खरेदीचा प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


शासन निर्णय क्रमांक प्रशामा-२०१९/प्रक-१२२/आरोग्य-८ दिनांक १८.९.२०१९ 


मधील विवरणपत्रातील अ. क्र. ९ व Yo “X-ray films Green Base 12x15 (packet of 50 films) व 


X-ray films Greeen Base 10x12( packet of 50 films) ” याऐवजी 


“ Plastic Box ,Sputum Container व Rexine Bag आणि डिजिटल एक्स-रे फिल्मव 


कॅसेट खरेदी करण्यासाठी ” असे वाचावे . सोबत विवरणपत्र जोडले आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१२२/आरोग्य-८ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील 


अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००७३११२४३११७७१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


J a aa S h e i Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c982 
a eal S h eC i 6781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 

serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea1 8f 

6d46feab420783e1 2f260504f402b54de8c476, 


ग a d avi 1000001001 तय 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


२) व्यवस्थापकिय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 


३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 


८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 


९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१२२/आरोग्य-८ 


शासन शुध्दीपत्रक क्र. प्रञामा-२०१९/प्र.क्र.१२२/आरोग्य-८, दिनांक ३१/३/२०२० सोबतचे 


विवरणपत्र 
अ.क्र. खरेदी करावयाच्या अंदाजित रक्कम | प्रस्तावित खरेदी | एकूण रक्‍कम 
साहित्याचा तपशील (प्रति नग) 
ca Rexine Bag रु. २४.०० (७६८०० रु. १८,४३,२००/- 
२ Plastic Box with six रु. २७.०० १५३६०० रु. ४१,४७,२००/- 
compartments for six 
sputum container 
3 sputum container रु. १.७० ९२१६०० रु. १५,६६,७२०/- 
“1 Digital X-Ray Film All size | रु. १०१०६.२४ २४२ रु. २४,४५,७१०/- 
षु Digital X-Ray Film All size | रु. ७२९२३.५३ १५८२ रु.१,१५,३८,३६५/- 
नि Digital X-Ray Casset रु. ५५०००.०० २२ रु. १२,१०,०००/- 
एकूण - रु.२,२७,५१,१९५/- 


